माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सहायक 
संचालक (माहिती) /सहायक संचालक (प्रशासन)/ 
माहिती अधिकारी/ अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ३० जून, २०२३ 


वाचा :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र. ३२/कार्या-१२, 
दिनांक ३० मे, 2023 
शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४ (१) (२) व (३) नुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील 
सहायक संचालक (माहिती)/माहिती अधिकारी/अधिपरिक्षक, पुस्तके व yor गट-ब या संवर्गातील खाली 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय । बदली नंतरचे पद व कार्यालय 
a 2 3 PB 
| . | श्री.किरणवाघ माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, 
माहिती कार्यालय,बीड जिल्हा माहिती कार्यालय, 


रायगड-अलिबाग 
२. श्रीमती शैलजा देशमुख माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, उपमाहिती 
माहिती कार्यालय, जळगाव कार्यालय, डहाणू 


०२. वरील अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी दिनांक ३० जून, 2023 (म.नं.) पासून त्यांच्या 
रकाना क्र.३ येथील पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन आवश्‍यक अहवाल सर्व संबंधित कार्यालयांस तसेच शासनास विनाविलंब 
सादर करावा. 

०३. तसेच उक्त बदलीच्या पार्श्वभूमीवर एखादे पद रिक्‍त राहत असल्यास प्रशासकीय अडचण होऊ नये 
याकरीता सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या-१२ दिनांक ०५ 
सप्टेंबर, २०१८ मधील तरतूदीनुसार अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी. 

०४. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल 
करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही व त्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारे दबाव 
आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई 
करण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ 


०५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१९०९४८६००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 
R | MA 5 U B H AS H IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2 


0=487393c812e41¢98e63a7a73c63e1d078da4c3c899b4307a0 
7d4d99b40a7d635, postalCode=400032, hi 


DUTTAROY | Zee Schoo 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव (मा.व ज.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व परीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
६. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 
९. सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 
qo, उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. जिल्हा माहिती अधिकारी, बीड,रायगड,जळगांव, पालघर 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, रायगड, पालघर,जळगांव 
१३. संबंधित अधिकारी (मा.व ज. मार्फत), 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग / का.३४, निवड नस्ती (का.३४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


